सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“५४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वद््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.१३३/१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५,मार्च २०१९ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“५४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च ” या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत 
रु.२,०००-/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४१११६५९१४७४०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
5 E FEMA BA BA N कावळा on dac2ae3cc1 bfc4eca4bcabéff5fcd46acba3732 


ICode=400032, t=MANTRALAYA,MUMBAI, 


JADHAV गवव धयान 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. संचालक,(पणन) पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. उप सचिव(२४स)/अवर सचिव (२४स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. कार्यासन अधिकारी (१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


१-४. ०५०५१1५) Ib-llnbie ४५4४० (२21212) PR 12९९६ OLDIE ५९१४1४९ 1921121222 abs -५१७ २४ ६ "५४७४५ | 
५1०2४५१) २०४२१६२ 11422 (120५0) 1219011221 Ibi bbe 112418)2 Ib 98-28०2 Lb 
४६02७ B ७१०८६०३) >9३/(23/8६६११४५)/०००८-७॥०२५/॥९२1४४ ५४]७४५/ pink) LBs 
०- ६७10022) 


